शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२० पासून इ.११ 
वी ऑनलाईन प्रवेशा प्रकियेमध्ये अधिक 
सुसूत्रता आणण्याबाबत -शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- प्रवेश-२०१८ / प्र.क्र.३३३ / एसडी-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मार्च, २०१९. 


संदर्भ:- शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, प्रवेश - २०१८ / प्र.क्र. 3३३ / एसडी-२, 
दि.०७ मार्च, २०१९. 


शुध्दीपत्रक :- 
शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२० पासून इ.११ वी ऑनलाईन Wear प्रकियेमध्ये अधिक सुसूत्रता 
आणण्यानुषंगाने संदर्भाधीन ०७ मार्च,२०१९ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 


२. सदर झासननिर्णयातील परीच्छेद क्र.१२ (आरक्षणासंदर्भात सूचना) यामधील मुद्दा क्र.१२.४ 
मध्ये समांतर आरक्षणाबाबत नमूद करण्यात आले आहे. सदर मुद्दा क्र. १२.४ मधील ओळ क्र.७ मध्ये 
पुढीलप्रमाणे नमूद केले आहे 
“प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्नमस्तांसाठी २ %”. 
मुद्दा क्र.१२.४ मधील सदर तरतूद याव्दारे वगळण्यात येत आहे. त्याऐवजी त्याठिकाणी 
खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे 
“प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्नस्तांसाठी ५%” 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक पत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०१९०३२०१६१४२२४२२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Suvarna it atl Ss 


Sid d h a rt h Kh a rat 2a atnnsz sesh ss d0d62a97f. iC ras = bes 


Date: 2019.03.20 16:23:51 +05'30' 


( डॉ.सुवर्णा सि.खरात ) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Si Siddharth Kharat 
=I im 


प्रति, 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


AD 


3 


(>. 


o~ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रवेश-२०१८ / प्र.क्र.३३३ / एसडी-२ 


७ संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८) सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
९) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई / पुणे / नागपूर,अमरावती,नाशिक,औरंगाबाद. 
qo) विभागीय सचिव, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, मुंबई विभाग / पुणे 
विभाग. 
११) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, ठाणे / रायगड / पुणे. 
१२) शिक्षण निरीक्षक (उत्तर / दक्षिण / पश्चिम), मुंबई. 
१३) उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई / पुणे. 
१४ संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
१५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
- यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयास सर्व प्रसिध्दी माध्यमांद्वारे 
व्यापक प्रसिध्दी द्यावी. 
१६) निवड नस्ती / एसडी - २. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


